मौजे कवलापूर ता. मिरज, जिल्हा सांगली 
येथील कवलापूर तलावास राज्य सरोवर 


संवर्धन योजनेंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: रासयो-२०१९/प्र.क्र.१५६/तां.क.२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा - 
१) या विभागाचा शा.नि. क्र. रासयो-२०१९/प्र.क्र.१५६ /तां.क.२, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९. 
१) झासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं - २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ - ३, दिनांक ०८/०७/२०१९. 


प्रस्तावना - 

शासनाच्या दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचेकडून प्राप्त झालेला मौ. कवलापूर ता. मिरज जि. सांगली येथील कवलापूर तलाव 
संवर्धनाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आता सदर प्रस्तावास निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 

राज्य सरोवर योजनेंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांच्यामार्फत सादर 
मौ.कवलापूर ता. मिरज जि. सांगळी येथील कवलापूर तलावाचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन करण्यासाठी 
सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “ प्रपत्र अ” मध्ये नमूद केलेली 
कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रु. २,५०,२५,२१४/- (रुपये दोन कोटी पन्नास लक्ष पंचवीस हजार दोनशे चौदा 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील “ प्रपत्र ब” मधील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर मंजूर प्रस्तावाच्या एकूण रकमेपैकी ९०% हिस्सा राज्य 
शासन व १० % हिस्सा अंमलबजावणी संस्थेकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सदर योजनेचा वित्तीय 
आकृतीबंध खालील प्रमाणे आहे- 


SLE हिस्सा मंजूर निधी (रुपये) अक्षरी मजूर निघी 
णि ९०% राज्य हिस्सा २,२५,२२,६९२.६० | रु. दोन कोटी पंचवीस लक्ष बावीस हजार सहाशे 
ब्याण्णव पैसे साठ फक्त 
२ १०% ग्रामपंचायत हिस्सा 2y,02,429.g0 |S. पंचवीस लक्ष दोन हजार ORY एकवीस पैसे 
चाळीस फक्त 
Ser 2,40,24,298.00 | रु. दोन कोटी पन्नास लक्ष पंचवीस हजार दोनशे 
चौदा फक्त 


२. मौ.कवलापूर ता. मिरज जि. सांगली येथील कवलापूर तलाव संवर्धन प्रस्तावाच्या राज्य हिऊ्यापोटी 
देय एकूण रू. २,२५,२२,६९२.६० (रु. दोन कोटी पंचवीस लक्ष बावीस हजार सहाशे ब्याण्णव पैसे साठ फक्त) 
पैकी प्रथम हप्त्यापोटी रू.१,२२,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी बावीस लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१९/प्र.क्र.१५६/तां.क.२ 


३. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली (Chief Executive Officer, Zilla 
Parishad, Sangli) यांचे नांवे रू.१,२२,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी बावीस लक्ष फक्त) एवढया रकमेचा 
धनादेश काढण्यात यावा. 
४. उपरोक्त अदा करावयाचे रू.१,२२,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी बावीस लक्ष फक्त) अधिदान व 
लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काठून संबंधितांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. सु.कि. 
निकम, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्राळय यांना घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदर होणारा खर्च मागणी क्र. यू-३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण व प्रतिबंध व नियंत्रण 
१०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण 
प्रतिबंध (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावी व तो सन २०१९-२० च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं - २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ - 3, दिनांक ०८/०७/२०१९ 
रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगळी यांना मागील ३ महिन्यात कोणताही निधी मुक्‍त 
करण्यात आलेला नाही. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांचेकडून पर्यावरण 
विभागास कोणतेही येणे बाकी नाही. 
८. शासनाच्या दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व areal पूर्तता करणे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांना बंधनकारक राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०५१५१८०४५००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


SURYAKANT 
KISAN NIKAM काटा 
(सु. कि. निकम) 
उप सचिव, पर्यावरण विभाग 


प्रत, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


३. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 


५. जिल्हाधिकारी, जिल्हा कार्यालय, सांगली 


६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०१९/प्र.क्र.१५६/तां.क.२ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 


८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


९. मा.मंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 


१०. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


११. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 


१२. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 
१४. रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


